पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गो. ते. 
रुग्णालय संकुल इमारत, मंत्राळय,मुंबई, येथील 
७ व ८ व्या मजल्यावरील जागेमध्ये अभिलेख 
जतन करण्यासाठी स्ट्रॉग रुम निर्मितीच्या 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४३/पापु ०२ 
गो. ते. रूग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४००००१. 
तारीख: १८ जानेवारी, 2023 


वाचा - 
१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः प्रसुधा १११९/ प्र.क्र. ३/१८ अ, 
दि. ०३ फेब्रुवारी,२०२१. 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः संकीर्ण १८२१/ प्र.क्र. ३3३/१८ अ, 
दि. ०१ एप्रिल,२०२२. 
प्रस्तावना :- 


बदलत्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे व जागतिकीकरणामुळे प्रशासनामध्ये मोठ्या 
प्रमाणावर बदल करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार प्रशासनातील सेवांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ, 
ळोकाभिमुखता व निर्णयशीलता आणण्यासाठी राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) 
अभियान राबविण्याकरिता कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच सर्व मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग स्वच्छ व निटनिटके राहण्याच्या अनुषंगाने कृती कार्यक्रम राबविण्याबाबत 
सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक ०१.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये निर्देश 
दिलेले आहेत. सदर निर्देशामध्ये विभागाच्या छन्न मार्गामध्ये ठेवण्यात आलेली कपाटे तसेच 
ईतर टाकाऊ फर्निचर काढुन टाकण्याबाबत सुचना दिलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अभिलेखाचे 
निंदणीकरण करुन नस्त्या सुव्यवस्थित जतन करण्याबाबत देखिल कार्यवाही करण्यासाठी 
सुचित केले आहे. कार्यालयीन व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक संकल्पना व व्यवस्थापन पध्दतीचा 
अवलंब करण्याच्या दृष्टीने कर्मचारीपूरक असे कार्यालयीन वातावरण तयार करण्यासाठी 
विभागाच्या ७ व्या व ८ व्या माळावरील जागेचे स्थापत्य व विद्यूत कामांचे नुतनीकरणाचे काम 
सुरू असून ते पूर्णत्वाकडे आलेले आहे. आता कार्यालयीन व्यवस्थापनेमध्ये आधुनिक 
संकल्पनांचा विचार करता कार्यालयीन नस्त्यांचे वर्गीकरण व निदणीकरण तसेच जतन करणे 
व अभिलेख कक्षांचे आधुनिकीकरण करणे आवश्‍यक आहे. नुतनीकरण नंतर कार्यासनांमधीळ 
धारीका / अभिलेख सुव्यवस्थीत जागेत died ठेवून तसेच जतन करणे आवश्‍यक आहे. 
त्यासाठी विभागासाठी स्ट्रॉग रुमची व्यवस्था करणे आवश्‍यक झालेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४३/पापु ०२ 


सदर अभिलेखांचे सुस्थितीत कायमस्वरूपी जतन ठेवण्याची आवश्‍यकता पाहता, गो. ते. 
रुग्णालय इमारत संकुलातील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या ७ व्या व ८ व्या माळा व 
त्यामधील पोटमाळा येथे उपलब्ध जागेनुसार स्ट्रॉंग रुम निर्मितीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


As 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाअंतर्गत जळ जीवन fer, स्वच्छ भारत PR, इ. असे 


Flagship प्रमुख कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत अभिलेख / धारीका 


सुस्थितीमध्ये जतन करण्यासाठी गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, इमारत येथिल पाणी 


पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या ७वा व ८ वा मजला व त्यामधील पोटमाळा येथे उपलब्ध जागेमध्ये 


स्ट्रॉग रुम निर्मितीच्या कामास खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी याव्दारे 


देण्यात येत आहें. 

कार्यालयीन खरेदी संदर्भातील दि.०१/१२/२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयातील परि. ३.१ च्या 
तरतुदीनुसार बाजारपेठेमध्ये सदर उत्पादनाच्या केलेल्या सर्व्हेनुसार, स्ट्रॉग रुम निर्मितीसाठी 
खालीलप्रमाणे तांत्रिक fafreat ( Technical Specification) असणे आवश्‍यक राहील. 


१ स्थान निश्चिती सॉफ्टवेअर प्रोग्राम ( Location Software Programme ) 


योग्य स्थानानुसार अभिळेख ठेवण्यासाठी तसेच आवश्‍यक कागदपत्रे त्वरित पुनर्प्राप्त 


करण्यासाठी एक विशिष्ट सॉफ्टवेअर प्रोग्राम अभिळेख जतन करावयाच्या कपाटांमध्ये ( कॉम्पेक्टर 
स्टोरेज सिस्टिम ) असणे आवश्‍यक आहे. सॉफ्टवेअर वापरण्यास सोपे, दोषमुक्त आणि कोणत्याही 


विशेष हार्डवेअरची गरज नसलेले “ प्लग आणि प्ले ” स्वरुपाचे असावे. विभागातील वापरकर्त्यांना 
आवड्यक ते प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक राहील. स्त्रोत कोड (source ०००७)असल्यास, तो पुरवठ्यासोबत 
प्रदान केला जावा. 

२ आराखडा आणि घटक (Design and Components ) 


अ) अभिलेख जतन करण्यायोग्य कपाटासाठी वापरण्यात येणारी सामग्री IS 800/ IS 801 
मानकांवर (सुरक्षिततेचा घटक 1.67) आधारित असावी. 


ब) यासाठी वापरण्यात येणारे M.S. साहित्य टाटा/जिंदाल/सेल यापैकी एका ब्रॅडचे आणि 
आवश्यकतेनुसार IS 513/5 10748/1S 1079 ग्रेडशी सुसंगत असावे. तसेच सर्व फास्टनर्स 
IS 3655-1985 च्या अनुरूप इलेक्ट्रो-गॅल्वनाइज्ड असावेत. रासायनिक यांत्रिक गुणधर्म 
15 1367-1979 अनुरुप असावेत. 

क) अभिलेख जतन करण्यायोग्य कपाट प्रणालीमध्ये साधारणत दोन भाग असावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४३/पापु ०२ 


३) मूळ घटक सामग्री ( Raw Material ) 

कपाटांसाठी वापरलेली सामग्री टाटा/जिंदाल/सेल ब्रॅड MS. साहित्य आणि 
आवड्यकतेनुसार IS 513/ Is 16748/ IS 1079 ग्रेड शी सुसंगत असावा आणि त्याप्रमाणे डिझाईन 
केलेले असावे.वापरण्यात येणारे सर्व फास्टनर्स IS 3655-1985 च्या अनुरूप इलेक्ट्रो-गॅल्वनाइज्ड 
असावे. 
४) घटक संरचना ( The Product ) 

सदर स्टोरेज सिस्टिममध्ये दोन भाग असावेत. 

अ) Drive Assembly ब) Superstructure 


अ) ड्राइव्ह असेंब्ली ( Drive Assembly ) 


१ ड्राइव्ह असेंब्लीमध्ये मार्गदर्शक Yo, अँटी-टिल्ट रेल, बेस फ्रेम्स, SSS यंत्रणा, ड्राइव्ह 
व्हील, ड्राइव्ह कव्हर पॅनेल यांचा समावेश असावा. 

२ बेस फ्रेमचा मार्गदर्शक रेळ शाफ्ट - 30 मिमी (ब्राईट बार) ग्राउंड फिनिठामध्ये (घन गोल) 
असावा व तो IS 10748/1079 मानकांनुसार 14 G सामग्रीपासून बनवलेल्या कोल्ड फॉर्म्ड ')' 
चॅनेलमध्ये बसविण्यात आलेला असावा. युनिट्सच्या लांबीच्या आवश्‍यकतेनुसार सिस्टममध्ये 
२ किंवा अधिक मार्गदर्शक रेल प्रदान केल्या पाहिजेत. 

३) प्रत्येक सिंगल Uses मोबाइल युनिटला हेवी ड्यूटी रोलर बेअरिंगच्या मागील बाजूस 
एक विशेष अँटी-टिल्ट रेल प्रदान करणे आवश्‍यक राहील. 
बो अधिरचना (Superstructure) 


कॉम्पॅक्टर स्टोरेज सिस्टम मूलत: कोलेंप्सिबळ किंवा नॉक डाउन प्रकारची असावी. 
कॉम्पॅक्टरचा प्रत्येक घटक जसे की aR, फ्रंट पॅनेल, एंड पॅनेल, फ्रंट आणि रिअर व्हर्टिकल 
पॅनेल, सेंटर व्हर्टिकल पॅनेल, सेंटर विभाजन इ. संपूर्ण युनिटचे अविभाज्य भाग राहतील. 


५) अँटी रस्ट उपचार आणि पृष्ठभाग आवरण 

कॉम्पॅक्टर स्टोरेज सिस्टमच्या दीर्घायुष्यासाठी योग्य अँटी-रस्ट उपचार करणे आवश्‍यक 
राहील. सिस्टीमच्या टिकाऊपणासाठी अँटी-रस्ट ट्रीटमेंट व पृष्ठभाग पावडर लेप करणे आवश्‍यक राहील. 
सर्व घटकांना गंजरोधक गुणधर्म आणि दीर्घ आयुष्यासाठी ४ स्टेज, ७ पाय-या अँटी-क्रोसिव्ह उपचार दिलेले 
पाहिजेत. 
६) अंतिम परिष्करण ( Final Finish ) 

१. सिस्टमचा प्रत्येक घटक आवश्‍यक feared पावडर लेपित असावा. आवश्‍यक 
सावलीत कोटिंगची जाडी किमान 40-50 मायकॉन असावी. 165-200 डिग्री सेल्सिअस तापमानात 
ओव्हन बेकिंगव्दारे लेपित पृष्ठभागाची RCT करणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४३/पापु ०२ 


२. पावडर कोटींगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पावडरमध्ये अग्नीरोधक गुणधर्म असावेत. 
तसेच पावडर कोटिंग साठी वापरल्या जाणाऱ्या पावडरमध्ये बॅक्टेरिया विरोधी गुणधर्म असणे आवश्‍यक 
राहील. 


७ घटकनिहाय कूलूप व्यवस्था { Individual Unit Lock (Uni-Lock) } 


सदर व्यवस्था ही हॅडव्हील बॉडीमध्येच बसवलेली असावी. 


८) मध्यवर्ती कूलूप व्यवस्था { Central Locking (Two Point) } 
सदर स्टोरेज युनिटला Central Locking सिस्टम असावी. या व्यतिरिक्त प्रत्येक 
शटरला अंतर्भुत हंडलसह ४-अंकी अंकीय कूलूप प्रदान केलेले असावे. या अंकीय कूलुपासाठी 
मास्टर की प्रदान केली जावी. 


९) स्टॉपर्स (5000865) 


कॉम्पॅक्टर स्टोरेज युनिटला रेलपासून दूर जाण्यापासुन रोखण्यासाठी प्रत्येक सिस्टमला 
रेलच्या दोन्ही टोकांना स्टॉपर्स लावलेले असावेत. 


१०) सुरक्षा वैशिष्ठे ( Safety Features ) 


१) अँटीटिल्ट आणि अँटी स्क्यू व्यवस्था- (केवळ सिंगल साइडेड मोबाइल युनिटसाठी) 


yale सिंगळ फेस मोबाइल युनिटला प्रदान केलेली असावीहे युनिट 


प्रत्येक सिंगल साइड मोबाइल युनिटला युनिटच्या वरच्या बाजूला .कोसळण्यापासून प्रतिबंधित करेल 
टॉपलिंग व्यवस्था प्रदान-विशेष फोल्डिंग प्रकार पिव्होट मेकॅनिझम अँटीकेळेली असावी . 
२) तयार करण्यात येणाऱ्या कपाटांचा आकार व कपाटांची संख्या तसेच तयार 


करण्यात येणाऱ्या लॉकरचा अंदाजे आकार खालीलप्रमाणे असावा. 

Sr.No. Description Type Qty in cumtr 
1 bay, 2 bay, 3 bay units to optimise 
storage space and provide secure 
storage and retrieval. 

Each bay to have 4 shelves giving 5 
storage levels with 80 kg udl. Capacity 2 bay 37.14 
per level. 

Each bay to have secure shutters with 
cam lock and numeric locking system. 
Each system to be provided with 
central locking system. 3 bay 37.14 


1 1 bay 3.18 


Software programme as detailed above 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४३/पापु ०२ 


3; सदर कामाकरीता होणा-या खर्चास जल जीवन Par मधील उपलब्ध सहाय्यिकृत 
निधीतून खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. त्यानुसार याकरीता कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 
कार्यपद्धतीनुसार व खरेदी प्रक्रीया धोरणानुसार विहित प्रक्रीया राबवून संबंधित पुरवठादार संस्था 
निश्चित करण्यात येतील. 

8. सदर sana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥॥॥/859॥॥॥9.9०७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११८१७५९२९८३२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY D MANE 


MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Mah. ht 


2.5.4.20=7322cf22539d1c2a9ec41d18debd6 
1b1822daa203eedff083386e6f6686c0F5, 


ym=2152EFO92ACE449908EC8295F 
CF5D4CE29D89738, 
INumber=CC816238ED3C914E2FA2E99 
DA4BCOBA4E1F6947AA23AD145E3DC6A469 
041090F, SANJAY D MANE 
Date: 2023.01.19 15:37:12 +05'30' 


(संजयमाने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
अधिदान व लेखा अधिकारी 
प्रत: 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -०१, मुंबई. 

२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३. मा.प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
४. उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. उप सचिव (व्यय-०३), मंत्रालय, मुंबई. 

६. कार्यासन -२२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अवर सचिव, रोखझाखा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी (सर्व), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पापु - ०२) 


